विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार - 
सन २०२३ व श्री.पु.भागवत पुरस्कार - 
सन २०२३ जाहीर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२३/प्र.क्र.१५०/भाषा-३, 
नवीन प्रशासकीय भवन, ८ वा मजला 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२४ 


१. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.विंदापु-१०१४/प्र.क्र.११२/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१५ व १२ जुले, २०१८. 

२. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.श्रीपुभा-१०१४/प्र.क्र.११३/२०१४/भाषा-३, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१५. 

३. मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.पुरस-२०२०/प्र.क्र.६६/भाषा-३, 
दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२० व दि.१० नोव्हेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना :- 


मराठी साहित्य /वाड्मय क्षेत्रात भरीव व मोलाची कामगिरी करणाऱ्या नामवंत 
साहित्यिकास सन २०२३ या वर्षासाठीचा “विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार” तसेच मराठी 
साहित्य निर्मिती क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी करणाऱ्या उत्कृष्ट प्रकाशन संस्थेस, सन २०२३ या 
वर्षासाठीचा “श्री.पु.भागवत पुरस्कार” जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मराठी साहित्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या नामवंत साहित्यिकास “विंदा 
करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार” प्रदान करण्याकरीता तसेच मराठी साहित्य निर्मितीमध्ये लक्षणीय 
कामगिरी करणाऱ्या प्रकाशन संस्थेस “श्री.पु.भागवत पुरस्कार” प्रदान करण्याकरीता संदर्भ क्र.३ 
च्या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या निर्णयानुसार सन २०२३ या वर्षाचा 
विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार “डॉ.रविंद्र शोभणे” यांना व सन २०२३ या वर्षाचा 
श्री.पु.भागवत पुरस्कार “ मनोविकास प्रकाशन, पुणे” या संस्थेस जाहीर करण्यात येत आहे. 


२. विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्काराचे स्वरुप रु.५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) रोख, 
मानचिन्ह व मानपत्र असे असून, श्री.पु.भागवत पुरस्काराचे स्वरुप रु.३.०० लक्ष (रुपये तीन लक्ष 
फक्त) रोख, मानचिन्ह व मानपत्र असे आहे. 


३. या प्रीत्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडएफ-२, २२०५, कला व संस्कृती ०० १०२ कला 
व संस्कृती प्रचाळन (०१) (०३) सर्वोत्तम पुस्तकांसाठी प्रोत्साहन (कार्यक्रम), ५० इतर खर्च (२२०५ 
३१९९) या लेखाशीर्षखाळी सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२३/प्र.क्र.१५०/भाषा-३ 


४. 


प्रस्तुत प्रकरणी होणाऱ्या खर्चासाठी सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ 


मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी व सहायक लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 


मंडळ, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


वि 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०२०९१७४२५७३९३३ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc Ww AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HARSHWARDHAN TUKARAM JADHAV 
=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 


DN: 
HARSHWARDHAN “५ 
2.5.4.20=e2fe6cc4558c2e6d7354de29414546a527c688fec225545 


£57e427d7b0bbfc51, postalCode=400032, st=Mahi 


ti 
seria INumber=9AE068EA61A07283211A87C7BC808B58EBCFFSF 
TU KA R AM J A D H AV 50CC2738A19DFCBF7D81DFB8, cn=HARSHWARDHAN 
TUKARAM JADHAV 
Date: 2024.02.09 17:52:28 +05'30' 


(हर्षवर्धन तु. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


७. विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य/मराठी भाषा समिती सदस्य,विधानमंडळ, मुंबई, 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
९. अप्पर मुख्य सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


-O 
ms 


. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

ष्‌. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक (माहिती व वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक / प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई 

भाषा संचालक, भाषा संचालनालय,मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई 


. सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई. 
२१. 
२२. 


सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
भाषा - 3 (संग्रहाथी. 


पृष्ठ २पैकी २ 


